प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्य योजनातंर्गत 
निधीतून मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र-२०२१ /प्र.क्र.९०/भाग- ४/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 
वाचा : १) झासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४० 
/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
3) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
x) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२८१ /प्रशा-२ दिनांक ०६.११.२०२० 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं / यंशाख / 
शावैमवरु / रायो/एकत्रित प्रस्ताव / १- म /२१५७ २०२१, दिनांक १०.०२.२०२१ 


शासन निर्णय : 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक १०.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील संस्थांना राज्य योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद संस्थांना राज्य 
योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून संस्थानिहाय आवश्‍यक असणारी रुपये २,८५,५९,७६०/- (रुपये दोन 
कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष, एकोणसाठ हजार, सातशे साठ फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
॥ १. | आरोग्य शिक्षण पथक, तासगांव, सांगली ३९९७५० 
२. | ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र, शिरूर, पुणे ३५०००० 
३. | छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर ८३३४३५ 
४. | डॉ. वैशयंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर २३७५१२६ 
५. | ससून सर्वोपचार रूग्णालय, पुणे १७२९०८० 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
६. | पझ्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली ३५९६१५९ 

७. | बै.जी.शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे ३३६५७४६ 

८. | राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकोय महाविद्यालय, कोल्हापूर २९५०००० 

९. | शासकीय वैद्यकौय महाविद्यालय, बारामती ६२१९६०२ 

| do, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज २३२६९२८ 
११. श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर २५६५९३४ 

92.) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज १८४८००० 
एकूण २८५५९७६० 

अटी :- 
१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस 


राज्ययोजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


99. 


१२. 


93. 


२ 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र.२१५ / उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातीळ यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा 


३. 


मागणी क्र.-एस ४ 
४२१०, | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, | वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, | विषमचिकित्सा 
(००) | शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
(३७) | बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ | यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/ 93/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६०१०५९७१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARR : 
AO DAHALE 

(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई, नागपूर 
व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, डॉ. वैश्‌यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व श्री. छत्रपती शिवाजी 
महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 


. अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय, पुणे 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज व पद्मभूषण वसंतदादा पाटील 


सर्वोपचार रुग्णालय, सांगली 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती 
. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिला राजे 


सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ सांगली / सोलापूर / कोल्हापूर 


१०.निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/भाग-४ /प्रशा-१ , दिनांक १९.०३.२०२१ चे सहपत्र 
१. आरोग्य शिक्षण पथक तासगाव, सांगली 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत = | एकूण किंमत 
वित ईसीजी मशीन i ae al ४८००० ४८००० 
२ | ऑक्सिजन कान्ससट्रेटर za ४९२०० ४९२०० 
3. | ऑटोक्लेव ae (92300 (92300 
टुथ SRERM HRA सेट | 9 | २१००० २१००० 
५ | डिजीटल इन्फ्रा रेड थरमॉमिटर a २२५० १३५०० 
६ । डिजीटल बीपी अँपरेटस षु २७९० १३९५० 
नेब्युलायझर र २५०० ५००० 
पल्स औक्सी मिटर फिगर टीप & 2200 १३२०० 
९ | फोगर मशीन zal ४०००० ४०००० 
| qo | रेफरीजरेटर | 9 | 38¢00 ३९८०० 
हिती लॅपटॉप ea ४९३०० ४९३०० 
१२ | सक्ठान मशीन a ३४५०० ३४५०० 
एकूण ३९९७५० 
२. ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र, शिरूर, पुणे 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
ree] हेमटोलांजी PRI 29 सेल काउंटर za 340000 340000 


२. छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग  । प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 


| अँगल पॉईज लॅप हेल्मेट टाईप | qo | २०१६ २०१६० 


2. | एपेक्स लोकेटर १११६७५ १११६७५ 


3 | नेझल एंडोस्कोप ० डिग्री ४ मिमी 


२५०००० २५०००० 


किति 
fi el 

नेझळल एंडोस्कोप ७० डिग्री ४ मिमी चि २५०००० २५०००० 
Ra 


५ | MS मोडेल एलईडी लाइट २०१६०० २०१६०० 
एकूण ८३३४२३५ 
४ . डॉ. वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
गि २ डी ल॑परोस्कोपी कन्सोळ लिक | २३७५१२६ २३७५१२६ 
सिस्टम हाय डेफिनेशन मेडिकल ग्रेड 
मॉनिटर 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


५. ससून सर्वोपचार रूग्णालय, पुणे 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
1. इलेक्ट्रो कंल्सीव्ह थेरपी मशीन विथ नि ६०४८०० ६०४८०० 
ईसीजी आणि ईईजी 
२  । न्यूरो सायकोळांजीकल टेस्ट | 9 | २४५२८० २४५२८० 
2 रेफ्रिजरेटर ३ २९३००० ८9९००० 
एकूण १७२९०८० 
६. पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
नि 3 भाग आओटोमेटीक हेमोटोलॉजी | २७५००० २७५००० 
अंनालायझर 
इनफ्यूजन पंप २ ५५००० ११०००० 
३ | इनफ्यूजन RR पंप ree | ८५००० ८५००० 
suet होस्ट gos गॅस अनालायझर | २ ३५०३१७ ३५०३१७ 
विथ इलेक्ट्रीलाइट्स 
५ । एचडी कॅमेरा फॉर लेप्रोस्कोपविथ शि २८०००० २८०००० 
अँक्सेसरीज 
६ । एबीजी aa ae १९१०८२ १९१०८२ 
७ | एलईडी फोटोथेरपी २ ६७००० १३४००० 
८ | एलईडी लाइट शाडोलेस सेलिंग ओटी a शि ७८४०० ७८४०० 
९ । एलसीडी डेमोनिटर २३ इंच ॥ अ... २५५००० २५५००० 
| ao | ऑटोमेटेड यूरीन SASHA ae १७५००० १७५००० 
|_ ११. | ओपीडी युनिट शी. १००००० १००००० 
१२ | कॉटरी i Poel 300000 300000 
१३ | डिफिब्रिलेटरसह ईसीजी ओ सह | २८३३६० २८३३६० 
मल्टीपारा मॉनिटर 
१४ | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन कित १७५००० १७५००० 
१५ | बायोनोक्युलर मायक्रोस्कोप ५ ५५००० २७५००० 
१६ सिरिंज पंप 3 30000 ९०००० 
१७ | सेट्रीफ्यूज मशीन 1 १_| ५९००० ५९००० 
१८ | स्लाइड स्टोरेज fede ) ae १००००० १००००० 
१९ | हाय फ्लो नोजल ऑक्सिझन fae | २८०००० २८०००० 
एकूण ३५९६१५९ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


७. बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत = | एकूण किंमत 
| | एम्ब्ल्मिग मशीन मॉडेल ईएम १५ za 204320 204320 
2 टिश्यू फ्लॅटनिंग टेबल za २९५००० २९५००० 
३ | डायरेक्ट ऑपॅथल्मोस्कोप ५ ४४९२३ २२४६१५ 
४ | डेटा रेकोर्डिंगसिस्टम शि १७३६०० १७३६०० 
५ | न्यूमोग्राफ ओर सेथोग्राफ नि ३४०० २०४०० 
६ | पीसी बेस्ड - स्पायरोमीटर | ar | १००९२२ १००९२२ 
७ । पेरीमीटर प्रिस्ले स्मिथ ४ ३१००० १२४००० 
८ | पोर्टेबल ट्यूब सीलर २ १६२९६० ३२५९२० 
९ । प्रेसिजन बलन्स शिव ४२४८० ४२४८० 
| ao | बीपी अंपरटस स्फिगोननोनोमीटर ३० ४०७० १२२१०० 
| 99 | बाइनोक्युलर मायक्रोस्कोप 30 १८७६२ ५६२८६० 
१२ । मॅनकिन OR SANSA ऑफ ४ ८०२४० ३२०९६० 
इन्ट्रामस्क्युलर ग्ळूटेटस 
WICH अँण्ड इनट्राडेमल 
रोटस ऑफ ड्रग अँडिमिनिस्ट्रेशान 
१३ । मोसोझ एर्गाग्राफ ४ १३००० ५२००० 
१४ | सेट्रीफ्यूज | 9 | १९४२२८ १९४२२८ 
१५ | सेमी ऑटोमेटेड यूरीन टेस्ट स्ट्रीप शै १२०००० २४०००० 
१६ स्ट्रीट रेटिनोस्कोप एलईडी षु ४७०५७ २३५२८५ 
एकूण ३२३९६९० 
८. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
rae] पीएफटी मशीन (बायबॅक) za २९५०००० २९५०००० 
९. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
1 पिएडियाष्रिक इंटिग्रेटेड सिस्टोस्कोपी i] 340000 340000 
सिस्टम विथ अँक्सेसरीज 
२  _।५मिमी ३० डिग्री लपरोस्कोप शि जि ११०००० ११०००० 
३ | इनफ्यूजन पंप २ ४०००० ८०००० 
४ | इलेक्ट्रॉनिक केमीकल बलंस pa 20000 20000 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
५ | इलेक्ट्रॉनिक व्हेयींग gaa Le 20000 20000 
६ | Vessel फोटोथेरपी a ७०००० ७०००० 
७ ।ऑटोमेटेड ३ पार्ट हेमेटोलोजी सेल | २७५००० २७५००० 
काउंटर 
८ । ऑपरेटिव्ह हिस्टेरोस्कोपी रीस्टोस्कोप | १३२००० १३२००० 
सेट 
९ | मल्टीपारा मॉनिटर | qo | ० ४५००० ४५०००० 
= सिस्टोस्कोपी सिस्टम विथ रिस्टोस्कोपी शि २८२००० २८२००० 
फुल सेट अँक्सेसरीज 
शि सेंट्रीफ्युज ai ५९००० ५९००० 
एकूण १८४८००० 
१० . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
| टर्नक्युलर मायक्रोस्कोप विथ सीडीसी | २१५००० २१५००० 
कॅमेरा अँण्ड स्क्रीन 
२ | अनिमल सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर सिस्टम| २ १३८००० २७६००० 
फॉर टिचींग एक्सपेरीमेंटल 
फॉरामाकोलॉजी 
3 | अनोटामीचार्ट सेट ol १६३८०० १६३८०० 
४ । आर्टिफिठाळ आर्टिक्युलेटेड स्केलेटन' ५ ५४६७० २७३३५० 
सेट 
५ | आर्टिफिठल बोन सेट १५ ११४५० १७१७५० 
६ । काम्पो स्केल आणि प्लाझ्मा एक्सप्रेसर Lal ६६०९० ६६०९० 
७ | जर्मन इर्पोरटेड ह्यूमन मायक्रोस्कोपी | १२ २३७५० २८५००० 
हिस्टोलॉजी स्लाइड सेट 
८ | झेल मेट्रिक सिस्टम gt २८३२०० २८३२०० 
९ । टर्नक्युलर मायक्रोस्कोप विथ सीडीसी 1. ५०५०६७ ५०५०६७ 
कॅमेरा 
ae | टिश्यू प्लॉटेशन बाथ ea १७५०० १७५०० 
११ | डोमेस्टीक रेफ्रिजरेटेड & ४९२६५ २९५५९० 
१२ | पब्लीक ऑडिओ सिस्टम २ ४६५९९ ९२१९७ 
१३ | पीसीआर प्लेट स्पिनर एपेड्राइव्ह za ७६७०० ७६७०० 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग ol प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
१४ | प्लॅलेट इनक्यूबेटर अंझिटेटर Parl ३३१९६० ३३१९६० 
१५ ।फुलली  आटोमेटेड इलेक्ट्रोलाइट | २९५००० २९५००० 
अँनाळायझर अँक्सेसरीज 
१६ | बोन डिस्पले कबिनेट ६ २२५०० १३५००० 
१७ । ब्लड बक रेफ्रिजरेटेड २ २९८५४० ५९७०८० 
१८ | मल्टीफंक्ठानल tate केअर मॅनीकिन ६ ३७५०० २२५००० 
१९ | युझुअल प्रेझेटर सिस्टम २ ३६४३२ ७२८६४ 
२० | यूएसए इर्पारटेड ह्यूमन मायक्रोस्कोपी | १३ २१७५० २८२७५० 
हिस्टोलॉजी स्लाइड सेट 
२१ | Retest एक्स-रे पाहणे लोंबी) ४ ३५९६१ १४३८४४ 
सानुकूलित करा 
२२ | Mores डबल डोअर २ ४९२६५ ९८५३० 
23. | रेफ्रिजरेटेड सिंगल डोअर ३०० लिटर २ ७४७५३ १४९५०६ 
२४ ।लीव्हर बायोप्सी गन अडल्ट SUS) १५ २९१२ ४३६८० 
पेडियाट्रिक 
२५ । लूप स्टरलायजर ३ ४५६७७ १३७०३१ 
२६ । लेबोरेट्री रेफ्रिजरेटर ४ ७४७५३ २९९०१२ 
२७ । व्हेंटिलेटर ऑटोक्लेव्ह स्टीम स्टर्लायझर " ह| ११८००० ११८००० 
२८ «| सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ब्लडबक शिळ २३०१०० २३०१०० 
२९ स्ट्रेचर ट्रोली टोटल एस.एस. २ २१५०० ४३००० 
३० | हॉरीजोटल ऑटोक्लेव्ह मशीन दिड २९५००० २९५००० 
एकूण ६२१९६०२ 
११. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
| 9 | ईसीजी मज्ञीन ६ २३५२० १४११२० 
२  । एलईडी प्रोजेक्टर स्क्रीन (2x2M) वित १०००० १०००० 
३ | एलईडी IRAN मायक्रोस्कोप | ५५००० ५५००० 
(बॅटरी बॅकअप) 
४ | एलसीडी प्रोजेक्टर (१ फिक्स्ड + २। २ ४९५०० ९९००० 
पोर्टेबल) 
५ | डिजिटल एसएलआर कॅमेरा विथ मंक्रो, a ५०००० ५०००० 
मायक्रो वाइड Wes झूम लेन्स आणि 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग ol प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
ओदर अँक्सेसरीज 
६ । डिजिटल आटोमेटीक कॅमेरा (५ मेगा | १२००० १२००० 
पिक्सेल) 
प्रिटर (IH अँण्ड वाईट, इंकजेट) na १८५०० १८५०० 
८  । rex (ब्लक अँण्ड वाईट, लेसर) हिया १३५०० १३५०० 
९ | ex कलर, इंकजेट Hae I १५००० १५००० 
| qo | फेकोइप्लीकेडान मशीन an १४००००० १४००००० 
i 49" q | रेफ्रिजरेटर ६५० लिटर डबल डोअर Q ९२५०० १८५००० 
१२ । लाथे मशीन २ १०३४४ २०६८८ 
१३ | लॅपटॉप a ७५००० ७५००० 
१४ | लॅपटॉप ८ जीबी २ टीबी प्लस ग्राफिक a ४९३०० ४९३०० 
कार्ड 
१५ | लंब मायक्रोमोटर २ ८११५ १६२३० 
१६ | स्कॅनर ए४ साईज २ ५५०० ११००० 
१७ स्टेनलेस स्टील बोनी आणि मेटलकटिंग | १२५००० १२५००० 
बँडसा मशीन 
१८ | हंडग्रिप डायनामामीटर " १७८:| २४० २४०० 
१९ । esta डायनोमीटर (कॅमेरा डिजिटल) २ ३१०० ६२०० 
२० | हण्डी रेकॉर्डर HAN SATS Fa २१९९० २१९९० 
एकूण २३२६९२८ 


१२ . श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
=a इनफेट तेजस्वी ६ ४५००० २७०००० 
2. | एनएसटी मशीन (नान स्ट्रेस टेस्ट मशीन शि १८५६०० १८५६०० 
३ | एसएलआर कॅमेरा | 4 | ५०००० ५०००० 
४ | डेंटल आरव्हीजी (रेडिओव्हिजिओग्राफी हिं २००००० २००००० 
युनिट विथ ऑज इन वन कॉम्प्यूटर 
सिस्टीम) 
५ | पल्स ऑक्सिमीटर षु ४८७४० २४३७०० 
६ पकमेकर शि २५०००० २५०००० 
tare कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप अँण्ड ia १९६००० १९६००० 
पर्युसर स्पेस विथ पीसीए किट 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/ भाग -४/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव नग | प्रतिनग किंमत । एकूण किंमत 
८ | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन ie 220000 २९०००० 
९ | फोज स्कोप अण्ड इन्स्ट्रमेट | 4 | २००९९५ २००९९५ 
| qo | मायक्रो इयर सर्जरी इन्स्ट्रमेट eae | १०१६०६ १०१६०६ 
।_११_ | मायक्रो लॅरेजियल सर्जरी इन्स्ट्रमेट | १ै._|.__.८९१६१ ८९१४१ 
१२ | मायक्रोस्कोप TARTAR | 4 | 6०२०० ५०२०० 
१३ | रेडियंट वॉर्मर २ ४५००० ९०००० 
१४ ।सिरिंजपंप ३ ४९२३०० १४७९०० 
१५ । सेट ऑफ कटींग अँण्ड डायमंड इअर षि ५०७९२ ५०७९२ 
अँण्ड AS सर्जरी 
१६ हॉल्टर मॉनिटर Th 440000 440000 
एकूण २५६५९३४ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


